कृषि विभागाकडून देण्यात येणारा “कृषि शास्त्रज्ञ 
पुरस्कार' यापुढे “डॉ.पतंगराव कदम कृषि 
शास्त्रज्ञ पुरस्कार” या नावाने देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
pf waa, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- कृशापु-२०२१/प्र.क्र.४५/४अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक- ०९ मे, २०२२ 


संदर्भ:- 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.कृपु-२०२१/प्रक्र.४५/४ओ, दि.०३ डिसेंबर, २०२१ 
प्रस्तावना: 


कृषि क्षेत्रात बहुमोल कामगिरी करणा-या राज्यातील चार कृषि विद्यापिठांच्या 
कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एका उत्कृष्ट कृषी शास््रज्ञास उत्कृष्ट कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कार प्रदान 
करण्यास दि.०३ डिसेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
कृषि विज्ञान, तंत्रज्ञान व शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगिरी करणाऱ्या तसेच तरुणांना 
कृषि शिक्षण व संशोधनास उत्तेजन व संधी निर्माण करणाऱ्या डॉ. पतंगराव कदम यांनी कृषि व 
शिक्षण क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा विचार करता त्यांचे नाव कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कारास देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये कृषि क्षेत्रात बहुमोल कामगिरी 
करणा-या राज्यातील चार कृषि विद्यापिठांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येकी एका उत्कृष्ट कृषि 
TRAST देण्यात येणारा “HAY शास्त्रज्ञ पुरस्कार * यापुढे “डॉ.पतंगराव कदम कृषि शास्त्रज्ञ 
पुरस्कार” या नावाने देण्यात येईल, या पुरस्काराचे स्वरुप व निकष हे संदर्भाधिन शासन 
निर्णयानुसारच राहतील. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात येत असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०५०९१६३३०८०६०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.05.09 16:34:40 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपु-२०२१/प्र.क्र.४५/४ञे, 


मा. मंत्री (कृषि) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) महाराष्ट्र शासन, मंत्राळय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे /ठाणे 

. वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प-१३, विनियम) मंत्राळय, मुंबई-३२ 
. उप सचिव (४-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व 

. कृषि संचालक, (सर्व) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय कृषि सहसंचालक, सर्व 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सर्व 

. तालुका कृषि अधिकारी, सर्व 

. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


